भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱर्‍्यां 
करीता घेण्यात येणाऱ्या विभागीय 
परीक्षेच्या कार्यपद्धतीत व अभ्यासक्रमा 
मध्ये सुधारणा करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १० जानेवारी, २०१९ 
वाचा :- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. ९५८०/५-॥, दिनांक ०९.०५.१९५५ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमंस/ १/ 
विभागीय परीक्षा/२२८/२००७, दिनांक-०१.०२.२०१७ 
3) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पी. १ (२)/ 
(१७)/एक, दिनांक २६.०७.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची सेवाजेष्ठता ही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या 

घेण्यात आलेल्या परिक्षेमध्ये मिळविलेले गुण व राष्ट्रीय पोलीस अकादमीत प्राप्त झालेल्या 
गुणांचा विचार करुन ठरविली जाते. त्यामुळे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा त्यांच्या 
सेवाज्येष्ठतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. तथापि, महाराष्ट्र राज्याचे प्रचलित कायदे व 
नियम यांचे ज्ञान महाराष्ट्र संवर्गातील भापोसे अधिकाऱ्यांना असणे आवश्‍यक असल्याने त्यांची 
विभागीय परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येत आहे. 
२. भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात येत असलेल्या 
विभागीय परीक्षेकरीता एकच सामाईक परीक्षा घेण्यासाठी प्रस्तुत पदांच्या विभागीय परीक्षेच्या 
परीक्षा नियम व अभ्यासक्रम यामध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने शिफारस केली होती. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास भारतीय पोलीस 
सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षा नियमीत घेण्यास अडचणी येत होत्या. तसेच त्यामुळे 
विहित केलेल्या कालावधीत विभागीय परीक्षा न झाल्याने भापोसे अधिकाऱ्यांचे आर्थिक 
नुकसान होत होते. कालानुरुप विविध कायद्यामध्ये सुधारणा झालेल्या होत्या. यास्तव वाचा 
क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या सदरच्या परीक्षेच्या कार्यपद्धतीत 
व अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
३. महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवा संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या 
प्रशिक्षणाबाबत अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 


यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात येत असते. सबब, सदरच्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाऐवजी अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म.रा. मुंबई व संचालक, 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्यामार्फत घेण्याची बाबही शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

४. महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीस पोलीस सेवेमधील अधिकारी यांची विभागीय परीक्षा ही 
यापुढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाऐवजी अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्यामार्फत घेण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. आतापर्यंत विविध तुकड्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाद्वारे प्रलंबित असलेली विभागीय परीक्षासुद्धा अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व 
खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे घेतील. तसेच 
सदर परीक्षेस खालील अटी व शर्ती लागू राहतील. 


अटीव शर्ती :- 


१ अाद्यापर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे प्रलंबित असलेली परीक्षा महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, नाशिक ने ६ महिन्यांच्या आत आयोजित करावी. 

२) Wax विभागीय परीक्षा प्रत्येक वर्षी जानेवारी व जुले महिन्यात अपर पोळीस 
महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म.रा. मुंबई व संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी, नाशिक यांच्यामार्फत संयुक्तरित्या तुकडी निहाय घेण्यात येईल. 

३) सदर विभागीय परीक्षा, महाराष्ट्र संवर्गात हजर झाल्याच्या दिनांकापासून दोन 
वर्षाच्या आत, संबंधित अधिकारी यांनी उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. विहित 
कालावधीत संबंधित अधिकारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत तर त्यांची देय 
वेतनवाढ ते विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होई पर्यंत रोखून धरण्यात येईल. 

8) गृह विभागाच्या दि. ०९.०५.१९५५ च्या शासन निर्णयान्वये विभागीय 
परीक्षेकरीता विहित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये सुधारणा करुन सोबत 
जोडलेल्या अभ्यासक्रमानुसार बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
५ गृह विभाग शासन निर्णय क्र. ९५८०/५-॥ दिनांक ०९.०५.१९५५ मधील इतर 
अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोळल-१ 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०११०१६२६१४३६२९ 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावांने 


Kailas A. पत नकड हाला ळ cried 
partment, postalCode=400032, Maharash' 
é 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98; 
Gaikwad य यता Cae 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.राज्यमंत्री, गृह Be ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स.(अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशोष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक, (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 
११. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 
१२. सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक (द्वारा:-पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

मुंबई) 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

१४. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 


शासन निर्णय क्र:ः:आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१, दिनांक-१०.०१.२०१९ सोबतचे 


परिशिष्ट 


Syllabus for the written examination prescribed for the Indian Police 


Service officers 


PAPER NO.01 


MINOR ACTS (WITH BOOKS) 


NO. TOPICS SECTIONS 
0] Prevention of Atrocities on SC/ST Act, 1989 | 2,3,4,5,10,14,14A,18 Chapter Iv 
[_ THE SCHEDULED CASTES AND THE | A, Schedule 
SCHEDULED] [Amendments to the 
(Prevention of Atrocities Amendment | See.2,3,4,10,14,14A.] 
Ordinance,2014 
02 | Prevention of Damage to Public Property | 2 to 6 
Act, 1984 
03 Motor Vehicle Act ,1988 2 to 5, 39, 66, 112, 119, 130, 132, 
134, 141 to 146, 177 to 188, 190, 
192, 194, 196, 201, 204, 206, 207. 
04 Maharashtra Motor Vehicles Rules,1989 (20-24, 34 , 58, 77-84, 95-969, 102- 
103, 108, 110, 115-117, 120, 122, 
161-163, 168, 173 , 222, 226, 228- 
245, 250. 
05 Arms Act,1959 2,3 to 12, 17, 19 , 25 to 30, 39. 
(06 | Explosives Act,1884 Entire Act 
07 | Explosive Substances Act,1908. Entire Act 
(08 | Immoral Traffic (Prevention) Act,1956. 2 to 9,13 , 14, 15, 16, 17, 20, 21 
(09 | The Right to information Act,2005. 1 to 11, 15 , 18 to 25, 27. 
10 Unlawful Activities Prevention Act, 1967 Entire Act 
11 NDPS Act,1985 2, 8, 9, 10, 15 to 32, 37, 41 to 58, 
63. 
12 PIT NDPS Act, 1988 Entire Act 
13 Maharashtra Prevention of Gambling | Entire Act 
Act, 1887. 
14 Maharashtra Prohibition Act, 1949 Sec.2, 11-24A, 79-97 ,116A-122, 
65-67A, 68-70, 71, 74, 76-78, 123- 
29, 129A, 131, 133, 134, 135, 141, 
142, 145, 146, 146A. 
15 Juvenile Justice (Care & Protection of | Chapter II & II.(Secs. 4 to 39) 
Children ) Act,2000 Sec.2, 3 
Juvenile Justice Central / State Rules Rule 1 to 11 
16 Protection of Woman from Domestic Violence | 2 to 5, 8 to 11, 18,19, 20, 21, 31. 


Act, 2005. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 


17 |Indecent Representation of | Woman | 2108 
(prohibition) Act, 1985. 
18 | Prohibition of smoking in public places Rules, | 1 to 5 
2008. 
19 | Cinematograph Act,1952. 2, 12A, 7, 7A, 10, 14. 
20 | Cable TV Network Regulation Act,1995. 2, 2A, 2B, 3 108, 10, 11, 16, 18 
21 The Dowry Prohibition Act, 1961. 2, 3,4, 4A, 5 to 8 
22 The Copyright Act, 1957. 2, 13, 14, 30, 44, 51, 52, 63, 63A, 
64, 65, 66, 67, 68, 68A, 69, 70. 
23 National Security Act, 1980. 3, 4,5, 7, 8, 9, 14. 
24 Prevention of Money Laundering Act, 2002. 1 to 8, 11, 16 to 20, 41, 42, 44, 
45,59, 62, 63, 64, 
25 _| Prevention of Corruption Act, 1988. 2, 7, 8, 9, 12, 13. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 


शासन निर्णय क्र:ः:आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१, दिनांक-१०.०१.२०१९ सोबतचे 
परिशिष्ट 


Syllabus for the written examination prescribed for the Indian Police 
Service officers 


PAPER NO.02 


NO. TOPICS SECTIONS 


01 Prevention of Food Adulteration Act, | 2,5, 6,7, 10, 16, 16A, 17, 18, 20, 21. 


02 Police Force (Restrictions of Rights) | 2,3,4. 


Act, 1966. 
03 Police (Incitement to Disaffection) | 2, 3, 4, 5, 6. 

Act,1992. 
81[04 | Essential Commodities Act, 1955. 2, 3, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 10C, 11. 
05 Official Security Act, 1923. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13. 


a Representation of Peoples Act,1951. । 2, 125, 125A, 126, 126A, 126B, 127, 
127A, 128, 129, 130, 131, 132, 132A, 
133, 134, 134A, 134B, 135, 135A, 
135B, 135C, 136. 


07 Private Security Agencies | 2, 4, 20, 21, 22. 
(Regulation) Act, 2005 and Rules. 
re | The I.T. Act — 2000 Sec.2, 43, 65- 67C, 70A,B, 72A, 75, 76, 
77A, 77B,78. 


ie | The Prevention of Insults to National | 2, 3, 3A. 
Honour Act,1971. 


10 The Maharashtra village Police | Entire Act 
Act, 1967 


11 Maharashtra Prevention of Ragging | Entire Act 
Act, 1999. 


12 Maharashtra Control of Organized Entire Act 
Crime Act, 1999 with simulated 
case 


13 The Maharashtra Prevention of Entire Act 
Dangerous Activities of slum Lords, 
Bootleggers and Drug Offenders Act, 
1985 with case study. 


14 The Maharashtra Lotteries (Control 1 to 23 
and Tax ) and Prize Competitions 
(Tax) Act,1958. 


15 Noise Pollution (Regulation of | Rule: 01 to 08 
Control ) Rules 2000. 


16 Maharashtra Protection of Interest of | Entire Act 
Depositors in Financial Establishment 
Act, 1999 


17 Maharashtra Money- Lending | Entire Act 
(Regulation ) Amendment Act,2014. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 


18 Maharashtra Medicare Service | Entire Act 
Persons & Medicare service 
Institutions (Prevention of Violence & 
Damage _ or Loss to Property) 
Act,2010. 
19 Maharashtra Prevention and | Entire Act 
Eradication of Human Sacrifice and 
other Inhuman, Evil and Aghori 
Practices and Black Magic Act, 2013. 
20 Protection of Children form Sexual | Entire Act 
Offences Act, 2012. 
21 Foreigners Act, 1946. Entire Act 
pie The Passport Act,1967. Entire Act 
23 Registration of Foreigners Act, Entire Act 
24 The Sexual harassment of woman at | Entire Act 


workplace (Prevention, Prohibition 
and Redressal) Act, 2013. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 


शासन निर्णय क्रः:आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१, दिनांक-१०.०१.२०१९ सोबतचे 
परिशिष्ट 


Paper - III 
Police Manual and Miscellaneous police subject (with book) 


1. The Police Manual, Volumes I and III 
2. Miscellaneous Police subjects ( Practical Notes, Criminal cases in the Maharashtra 
State, 1) Maharashtra Civil services Conduct Discipline and Appeal Rules) 


1979.11)Maharashtra Civil Services (Conduct Rule 1979) 


Paper - IV 
Accounts- (With Books) 


1. The Police Manual, Volume II 


2. Bombay Financial Rule 1959, Chapter 1, 2, 4,5, 6, (expect pt. of section II 
) 11 and 12 ( expect Rule 158) vide G.R. Home Department No. 
O.P.0.1756/48394(a) I & 22-09-2060 


3. The Bombay Civil Services Rules Manual ( Financial Publication No. V), 
Chapters I, I, HI (expect Rule 26), Iv (expect Rules 39 and 75 ), V (expect Rule 
99), VII (expect Rulee160), IX (expect Rule 161(d), X, XI (expect section VI, 
Vil and VIII),Chapter XVI and XVII 


Paper - V 


Director General of Police’s Standing Orders (With Books) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


